महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
15 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र. :-०२२- २२०२९२८२ Email ID- vidya.deshpande@ nic.in 
क्रमांक : SA १०.२३/ प्र. क्र.२१/ 2023/ अर्थ-१ दिनांक : १३ मार्च, २०२३ 
ज्ञापन :- 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 
संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


प्रति, 


न्य, 


) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ (Se), पुणे 

) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 

) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ 

) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 
) 

) 

) 

) 


oc 


o~ 
ae 


६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
७ अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद 

८) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,लातूर. 

९) अधीक्षक अभियंता , अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 
१०) अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, नागपूर. 

११) अधीक्षक अभियंता,यवतमाळ सिचन मंडळ,यवतमाळ. 

१२) अधिक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा. 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. 
या सुधारित कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 

२. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना 
शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५- 
०६०५) या लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील 
स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण रू.१३,५०,०००/- (रक्‍कम 
रू.तेरा लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः SAAT १०.२३/ प्र. H.29 / २०२३/ अर्थ-१ 
३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि.३१.०३.२०२३ 
पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून 
त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे sear त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व 
महालेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ 
आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्कम, तसेच संबंधितांना रक्कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली 
नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळील खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निळिएडान 
स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण 
प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०३१३१६५२३०१०२७ 
असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 


Vidya Girish 1000000010 rte 
OU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Des h pand e Date: 2023.03.13 17:00:05 +05'30' 
(विद्या देशपांडे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र - विवरणपत्र 


प्रत- १) महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 
२) अ.मु.स (जसं) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


~~ > — 


५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


१) कै.हरी जगन 

चो चौकीदार ०॥1)/२४८ 

अधीक्षक अभियंता व 2 

प्रशासक, लाभक्षेत्र 
कालवा 
निरीक्षक 


1००३२ PID/4S8 


विकास प्राधिकरण, 
नाशिक 


अधीक्षक अभियंता, 
1००8३८ यांत्रिकी मंडळ (उसं), 
पुणे 


er प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 
बीड 


; 


PWMH 
४५७१५ 


MSD / १२५ 


MSD / १०८ 


के.प्रभाकर गोविद 
ढाकणे 


के.अनुराधा 
अधीक्षक अभियंता, |गणपतराव भोरे 
यवतमाळ पाटबंधारे 


मंडळ, यवतमाळ 


अधीक्षक अभियंता, 
नांदेड पाटबंधारे 
मंडळ, नांदेड 


३) के.विजय महादू 
गोवंदे 


५) कै.मधुसुधन टंकलेखक 
राजाराम ठाकुर 


BRBN 
४२२५७ 


श्रीमती शकुंतला 
कोंड,पत्नी 


अरूणा 
ज्ञानेश्‍वर वाघ,पत्नी 


श्रीमती मिरा सुरज 
जागडे,पत्नी 


श्री अक्षय तुकाराम 
कदम,मुलगा व 
कु.लिना तुकाराम 
कदम,मुलगी. 
श्रीमती कल्पना 
प्रभाकर ढाकणे,पत्नी 


श्री किशोर रूपराव 
आवळे ,पती. 


१) कै.गुलाबसिंग 


अधीक्षक अभियंता व ie म्हशी 
चांदया तडवी 


प्रशासक, लाभक्षेत्र 


विकास प्राधिकरण, क्य 
जळगांव 0,000 
के.राजेद्र महादेव श्रीमती ज्योती राजेद्र 
अधीक्षक अभियंता, ।जगताप अभियंता जगताप ,पत्नी 


औरंगाबाद पाटबंधारे 
मंडळ, औरंगाबाद 


अधीक्षक अभियंता व 

प्रशासक, लाभक्षेत्र 

विकास 

प्राधिकरण,लातूर. 
अधीक्षक अभियंता , ।के.रामकृष्ण 
अमरावती पाटबंधारे चंपतराव भोंडे 

प्रकल्प मंडळ, 
अमरावती. 


ee १) के.अरूणा वरिष्ठ बोआर-बोएन- ।श्री दिपक व् 
अधीक्षक सता, [दिपकराव समर्थ लिपिक ३६२९३ समर्थ ,पती 
गुण नियंत्रण मंडळ, Daa मजुर — र 
)? g मजुर 


EEOC राजु 
नागपूर. QCDNAK aL 


अभियांत्रिकी बीआर-बीएन- 


अभियंता,यबतमाळ eee 
सिंचन \9 
सिंचन सहायक 


मंडळ,यवतमाळ 
बीआर-बीएन- 


अधिक्षक अभियंता, 
भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा एच-४०७ 


'एकुण रक्‍कम रूपये-तेरा लक्ष पन्नास हजार फक्त | १,३५०,००० 


र ee Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 
DN: CN = Vidya Girish Deshpande, C = IN, S = 
Vidya Girish Menara 0. GOVESRUIENTOF 
D h d MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
es 1 pan 8 Date: 2023.03.13 17:00:27 +05'30' 
देशपांडे 
( विद्या देशपांडे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


